शासकीय निरीक्षणगृह/विशेषगृह(मुलींचे),मुंढवा,पुणे 
या संस्थेस निरीक्षणगृह/विशेषगृह/बालगृह (मुलींचे) 
अशी मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०१८/प्र.क्र.२०८/का ८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :१) रिट याचिका क्र. १७६३/२०१८, जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे वि महाराष्ट्र 
शासन या याचिकेतील मा. उच्च न्यायालयाचे दि. २२.६.२०१८ चे निर्देश. 
२) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/बावि/का-५/ 
२०१८-१९/मुंढवा संस्था/विशेष निरी.बालगृह/मान्यता/६६७६, दिनांक -२६.११.२०१८. 

प्रस्तावना-: 

रिट याचिका क्र. १७६३/२०१८, जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे वि. महाराष्ट्र 
शासन मधील दि. २२.६.२०१८ च्या निर्णयाअन्वये जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे संस्थेच्या 
पुणे येथील निरीक्षणगृह/बालगृहातील दाखल प्रवेशितांना इतरत्र दाखल करण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. जिल्हा परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे यांच्या संस्थेतील मुलींना शासकीय निरीक्षणगृह/ 
विशेषगृह(मुलींचे),मुंढवा,पुणे येथे दाखल करता येणे शक्य आहे. तथापि, या शासकीय संस्थेस 
सद्य:स्थितीत निरीक्षणगृह/विशेषगृह अशी मान्यता असून सदर संस्थेस निरीक्षणगृह/विशेषगृह यासह 
बालगृह अशी मान्यता यावी seit शिफारस महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या 
दि. २६.११.२०१८ च्या पत्रान्वये करण्यात आळी आहे. 
२. शासकीय निरीक्षणगृह/विशेषगृह (मुलींचे),मुंढवा,पुणे या संस्थेत दाखल मतीमंद प्रवेशितांना 
शासकीय कृपा महिला वसतीगृह,कर्जत,जि.रायगड येथे दाखल केल्याने मुंढवा येथील संस्थेत 
सद्य:स्थितीत प्रवेशिता नाहीत. 
३. उपरोक्त वस्तुस्थिती व आयुक्तालयाची शिफारस लक्षात घेता, शासकीय निरीक्षणगृह/ 
विशेषगृह (मुलींचे) , मुंढवा, पुणे या संस्थेस शासकीय निरीक्षणगृह/विशेषगृह/बालगृह अशी मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासकीय निरीक्षणगृह /विशेषगृह (मुलींचे),मुंढवा ,पुणे या संस्थेस शासकीय निरीक्षणगृह/ 
विशेषगृह/बालगृह (मुलींचे) अशी मान्यता या शासन निर्णयाअन्वये देण्यात येत आहे. 

तथापि, सदर संस्थेत निरीक्षणगृह/विशेषगृहांतर्गत प्रवेशित दाखल झाल्यास संबंधितांची 
निवासव्यवस्था स्वतंत्र राखली जाईल आणि बालगृहातील प्रवेशित व निरीक्षणगृह/विशेषगृहांतील 
प्रवेशित यांचा संपर्क होणार नाही याची खबरदारी संबंधित संस्थेकडून घेणे आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क्र.२०८/का ८ 


सदर झासन निर्णय शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०११८१४३४३२८९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Smita Dattatray यया 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 18ffc98619187a1ef6de2dd57c16934e9cb6 


672cc02aa258b08, 


Nivatkar mise —— नं 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत - 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 


) 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
५) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


xn 


मा.मंत्री (म व बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११) प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२) आयुक्त , महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,म.रा. पुणे 
१३)महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत),मुंबई 
१४) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 


S 


(३ 


vo 


q4) संचालक,लेखा व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

१६) संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१७) सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

१८)उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

१९) वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/कोषा-प्रशा-२), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 

२०)सर्व जिल्हा महिला व ares विकास अधिकारी 

२१)अधीक्षक, शासकीय निरीक्षणगृह/विशेषगृह/बालगृह (मुलींचे) , मुंढवा, पुणे 
) 
) 


22) Wd कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
२३) निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


